“एम.एस्सी. CRM कर्करोग” हा २४ 
महिन्यांचा अभ्यासक्रम पूर्ण करण्यासाठी 
सन २०१८-२०२० या शैक्षणिक वर्षासाठी 
अध्ययन रजा मंजूर करणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग 
शासन निर्णय क्र.:- अध्यर २०१८/प्र.क्र.१५४/परिचर्या 
गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय आवार (७ वा मजला), 
लोकमान्य टिळक मार्ग, मंत्रालय, मुंबई Yoo ००१. 
दिनांक : १० ऑक्टोबर २०१८. 


वाचा :-१) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. सेनिवे/१००१/१३०/सेवा-४, दि.०२.०६.२००२३ 
२) संचालक, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन, मुंबई यांचे क्र. संवैशिवस/एनयुआर/ 
एमएस्सीऑनकोलॉजी/अध्ययनरजा/२/ई/२०१८/९३८८,दि.०७.०९.२०१८. 


प्रस्तावना :- 

म.ना.से. (रजा) नियम, १९८१ मधील नियम ८० ते ८३ मध्ये शासकीय कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या 
कर्तव्य क्षेत्राशी प्रत्यक्ष व निकट संबंध असलेल्या व्यवसाय विषयातील अथवा तांत्रिक विषयातील 
उच्च शिक्षण अथवा विशेषीकृत प्रशिक्षण अंतर्भूत असळेला विशेष पाठ्यक्रम भारतामध्ये वा 
भारताबाहेर पूर्ण करण्यासाठी लोकसेवेची निकड लक्षात घेऊन अध्ययन रजा मंजूर करण्याची तरतूद 
आहे. 


२. तद्नुसार क्षेत्रीय कार्यालयातील तसेच त्यांच्या अधिनस्त असलेल्या कार्यालयातील 
अधिकारी/कर्मचारी यांना वर नमूद केलेल्या क्षेत्राशी निगडीत अभ्यासक्रम पूर्ण करण्यासाठी अध्ययन 
रजा मंजूर करण्याचे अधिकार शासनास असल्याने, सदर अभ्यासक्रम चाळू होण्यापूर्वी आगाऊ वेळेत 
यथायोग्य प्रस्ताव शासनाच्या मान्यतेसाठी सादर करुन त्या अनुषंगाने यथोचित शासन आदेशा 
निर्गमित होणे क्रमप्राप्त आहे. 


३. तद्नुसार, संचालक यांचे पत्र दिनांक ०७.०९.२०१८ अन्वये “एम.एस्सी. (नर्सिंग) कर्करोग” 
या अभ्यासक्रमासाठी श्रीमती dares आनंद चाळके, श्रीमती विद्या प्रकाश राणे व श्रीमती बिरजीस 
आझमी मुहम्मद आझम खान, अधिपरिचारीका, सर.ज.जी.समूह रूग्णालये, मुंबई यांना विषयांकीत 
अभ्यासक्रमास प्रवेश अर्ज भरण्यास संचालनालयाच्या स्तरावरुन परवानगी देण्यात आली असून, 
त्यांना सन २०१८-२० या शैक्षणिक वर्षाकरीता २४ महिन्यांचा अभ्यासक्रम पूर्ण करण्यासाठी “कॉलेज 
ऑफ नरसिंग, १३ वा मजला, होमी भाभा ब्लॉक, टाटा मेमोरियल हॉस्पीटल परेल, मुंबई” या संस्थेने 
निवड केलेली असून, सदर अभ्यासक्रमास प्रवेशित होण्यास अध्ययन रजा मंजूर करण्याचा प्रस्ताव 
शासनाच्या विचाराधीन होता. 


शासन निर्णय क्रमांकः अध्यर २०१८/प्र.क्र.१५४/परिचर्या 


शासन निर्णय :- 


“एम.एस्सी. (नर्सिंग कर्करोग" या पदविका अभ्यासक्रमातील प्रशिक्षित झालेल्या 
उमेदवारांची शासनास असलेली निकड, सदर उमेदवाराने निवड केलेला अभ्यासक्रम (कालावधी 
२४ महिने), उमेदवाराचे वय, सदर लोकसेवक तथा अधिपरिचारिका यांनी धारण केलेल्या ज्ञानाचे 
अद्यावतीकरण, संवर्धन व विकास करण्यास प्रोत्साहन देणे इ. बाबी लक्षात घेता व ज्या कर्मचाऱ्यांची 
सेवा पाच वर्षापेक्षा जास्त झाली आहे, अशा खालील तक्त्यात नमूद केलेल्या अधिपरिचारिकांना 
महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम, १९८१ मधील नियम ८१ मधील तरतुदी तसेच शासन निर्णय, वित्त 
विभाग, दिनांक ०२.०६.२००३ मधील परिशिष्ट-१ मधील अनुक्रमांक ५ नियम क्र.८० मधील अटी व 
शर्तीच्या अधीन राहून, “एम.एस्सी. (नर्सिंग) कर्करोग” या विषयातील पदविका अभ्यासक्रम पूर्ण 
करण्यासाठी खालील तक्त्यात नमूद केलेल्या अधिपरिचारीकांना, त्यांच्या नावासमोर 
दर्शविल्याप्रमाणे २४ महिने इतक्या कालावधीसाठीच्या अध्ययन रजेस या शासन निर्णयाद्वारे शासन 
मंजूरी देण्यात येत आहे. 


अ.क्र. । अधिपरिचारीकेचे नाव | जन्मतारिख | नियुक्तीचा | सेवानिवृत्तीचा । अध्ययन रजेचा 
दिनांक दिनांक कालावधी 
Sa 2 ३ |... ee | षु 
7 श्रीमती वैशाली आनंद | 29.08.9824 | 92.04.2092 | 30.08.2083 । दि ०४.०७.२०१८. 
चाळके , ते 
सर.ज.जी.रू., मुंबई दि०३.०७.२०२०. 
२. । श्रीमती विद्या WHIT | ३०.०४.१९८७ | १७.०६.२०१३ | ३०.०४.२०४५ | दि ०४.०७.२०१८. 
राणे, ते 
सर.ज.जी.रू., मुंबई दि०३.०७.२०२०. 
३. | श्रीमती बिरजीस | १५.०१.१९८९ | २४.०६.२०१३ | 39.09.2080 । दि ०४.०७.२०१८. 
आझमी मुहम्मद ते 
आझम खान, दि०३.०७.२०२०. 
सर.ज.जी.रू., मुंबई 


२. वर नमूद केलेल्या अधिपरिचारीकेने निवड केलेला “एम.एस्सी. (नसिंग) कर्करोग” या 
अभ्यासक्रमासाठी अध्ययन रजा मंजूरीच्या प्रयोजनार्थ म.ना.से. नियम १९७९ नमुना ७, नियम ८३ 
मधील निर्धारित तरतूदीनुसार समुचित कार्यवाही करुन केलेल्या कार्यवाहीचा अनुपालनार्थ अहवाल 
शासनास अवगत करावेत. 


३. हे आदेश वित्त विभागाच्या दिनांक ०२.०६.२००३ च्या शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय प्रमुखास 
प्रदान केलेल्या अधिकारान्वये निर्गमित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः अध्यर २०१८/प्र.क्र.१५४/परिचर्या 


४. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८१०१०१५२४४६०११३ असा आहे. हा ASST 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Dattatraya Ekanath Ghanavat 


Dattatraya Ekanath 
Ghanavat 


(द.ए.घनवट) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 


१.महालेखापाल १ (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परिक्षा ) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
२.सचिव (सेवा-६), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
३.संचालक, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
४. अधिष्ठाता, सर ज.जी.समूह रूग्णालये, मुंबई. 
५.अधिदान व कोषागार कार्यालय, मुंबई 
६.जिल्हा कोषागार अधिकारी, मुंबई. 
७.श्रीमती वैशाली आनंद चाळके, अधिपरिचारीका (अधिष्ठाता, सर ज.जी.समूह रूग्णालये, मुंबई 
यांचेमार्फत) 
८. श्रीमती विद्या प्रकाड राणे, अधिपरिचारीका (अधिष्ठाता, सर ज.जी.समूह रूग्णालये, मुंबई 
यांचेमार्फत) 
९. श्रीमती बिरजीस आझमी मुहम्मद आझम खान, (अधिष्ठाता, सर ज.जी.समूह रूग्णालये, मुंबई 
यांचेमार्फत) 
१०. प्राचार्य, कॉलेज ऑफ नर्सिंग, १३ वा मजला, होमी भाभा ब्लॉक, टाटा मेमोरियल हॉस्पीटल 
Wo, मुंबई. 
११. निवडनस्ती (परिचय). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


